महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः HST १२२२/प्र.क्र.६५/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ जुले, २०२३ 


आदेशा 


मंत्रालयीन विभागातील खालील सहायक कक्ष अधिकारी [गट-ब (अराजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१४ : रु. 
३८६००-१२२८००] यांना कक्ष अधिकारी [गट-ब (राजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१७ : रु. ४७६००-१५११००) 
पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटीच्या अधीनतेने निव्वळ तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच 
सदर सहायक कक्ष अधिकारी यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-७ मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे :- 


अ. | श्री/ नाव आयोगाने | व्यक्तीचा सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा विभाग 
क्र. | श्रीमती Goa.) प्रवर्ग 
पदावर 
शिफारस 
केलेला 
प्रवर्ग 
हिंड २ ३ | 8 | षु & | we 
१) श्री | नितिन ना.मसळे | अ.ज. | अ.ज. | वैद्यकौय शिक्षणव | महसूल व वन विभाग 
औषधी द्रव्ये विभाग 


२. पुढील अटीच्या अधीन राहून श्री.नितिन ना.मसळे, सहायक कक्ष अधिकारी यांना कक्ष अधिकारी 
संवर्गात रिक्‍त पदावर निव्वळ तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 


१) सदरची पदोन्नती ही प्रशासकीय निकड म्हणून तदर्थ स्वरुपातील पदोन्नती राहील. 

२) सदर पदोन्नती निव्वळ तदर्थ स्वरुपाची असल्याने, या तदर्थ पदोन्नतीच्या परिणामी पदोन्नत 
अधिकाऱ्यास नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

३) सरळसेवा व पदोन्नत कक्ष अधिकाऱ्यांनी परस्पर सेवा ज्येष्ठतेबाबतत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल रिट पिटीशन क्र.२९८२/२०००, क्र.२९८६/२०००, ४९५८/२००३ व क्र.३३७४/२०११ 
मा.न्यायालयाने दि.०६.०८.२०१८ रोजी निकाली काढल्या असून, मा.उच्च न्यायालयाच्या 
निर्णयानुसार दि.०१.०१.१९८६ पासूनच्या कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतासूच्या पुनर्विलळोकीत 
करण्यात येत आहेत. सदर पदोन्नत्या या सुधारीत ज्येष्ठतासुचीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत. 
मा.न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार निवडसूच्या / ज्येष्ठतासूच्या सुधारित झाल्यानंतर पदोन्नत 
होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे ज्येष्ठतासूचीतील स्थान खाली जाणे अथवा पदानवत होणे या बाबी उद्भवू 
शकतात. मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशाविरूध्द पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २५१८१/२०१८ दाखल केली आहे. सदर 


शासन आदेश क्रमांकः कअप १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. ०३ जुलै, २०२३ 


११) 


१२) 


१३) 


तदर्थ/तात्पुरती पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२५१८१/२०१८ च्या अधीन राहील. 


मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक ०४.०८.२०१७ रोजी पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत झासनाने निर्गमित 
केलेला दिनांक 24.04.2008 चा शासन निर्णय रद्दवातळ ठरविला आहे. सदर निर्णयाविरुध्द 
शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. 
सदर तदर्थ पदोन्नती राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या च्या अधीन राहील. 

सदर तदर्थ पदोन्नती मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्रमांक ८६२/२०१६ (श्री.तेलवेकर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर) च्या अधीन राहील. 

सदर तदर्थ पदोन्नती मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज 
क्र.१०६४/२०२२ (श्रीमती जमदाडे व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन) च्या अधीन राहील. 

सदर तदर्थ पदोन्नती मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज 
क्र.१३०६/२०२२ (श्रीमती मोरे व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन) च्या अधीन राहील. 

सदर तदर्थ पदोन्नती मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज 
क्र.११९२/२०२२ (श्री.विशाल टेके व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन) च्या अधीन राहील. 

सहायक कक्ष अधिकारी पदावरुन कक्ष अधिकारी पदावर प्रस्तावित सन २०२२-२३ ची निवडसूची 
तदर्थ स्वरुपाची असून सदर पदोन्नती ही तदर्थ स्वरुपाची आहे. परिणामी निक्डछुचीतील Hh. wee 
यांनानियागित पदाचा व सेवा ज्येष्ठठेचा कोणतेही BIH /यिळणार नाही. 

सदर पदोन्नती तदर्थ स्वरुपाची असून ती केवळ पदोन्नत कोट्यात उपलब्ध होणाऱ्या पदांनुसार 
नियमित करण्यात येईल. 

श्री.मसळे, सहायक कक्ष अधिकारी याना कक्ष अधिकारी पदावर दिलेली तदर्थ पदोन्नती ही महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

श्री.मसळे, सहायक कक्ष अधिकारी यांनी कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती नाकारल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक 
१२.०९.२०१६ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/ 
कार्यासन-१२, दिनांक ०१.०८.२०१९ मधील तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव सन २०२२- 
२३ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि, पुढील दोन वर्षी (सन २०२३-२४ व २०२४- 
२५) होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन 
२०२५-२६) कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 
श्री.मसळे यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती ही त्यांच्याविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या 
दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित विभागाने खातरजमा करुन श्री.मसळे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कअप १२२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दि. ०३ जुलै, २०२३ 


यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास या विभागास अवगत 
करावे. 

१४) पदोन्नत श्री.मसळे यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांमध्ये कक्ष अधिकारी पदावर रुजू 
होणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार विभागाने त्यांना पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी विहित 
कालावधीत कार्यमुक्त करावे. 

१५) संबंधित विभागांगनी कार्यमुक्त केलेल्या तसेच रुजू करुन घेतलेल्या आदेशांची प्रत साप्रवि/ 
कार्यासन १४-ब ला पाठविण्यात यावी. 

४. महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणातील तरतूदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे श्री.मसळे यांच्यावर 
बंधनकारक राहील अन्यथा त्यांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर पदावनत करण्यात येईल. 

सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०३१८४८५१४००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने V | N AYA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
. ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a94941 तही. 
a6ffe12c2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=1740045 18DCF8ACA2F592B0E3DB67D519F7D78 
99F46BEBFB7A9970706B2C9983, cn=VINAYAK BABURAO MANE 


Date: 2023.07.03 18:51:41 +05'30' 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.नेतिन ना.मसळे, सहायक कक्ष अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 

१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२) सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग व महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३) सह सचिव, कार्यासन-२१, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

४ कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन.क्र.१४,१४-अ 

4) निवडनस्ती, कार्यासन क्र.१४-ब /संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


